प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी 
कार्यालयांतील Ww अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२८.०२.२०२४ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- प्राविचौ- १४१८/प्र.क्र.१८/११-अ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक - ०५ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा:- १)शासन निर्णय, सा.प्र.वि., क्र. एसपीओ-२८०७/प्र.क्र.२१/०७/११-अ, दि.२८.१०.२००९ 
२) शासन निर्णय, क्र. प्राविचौ-१४१८/प्र.क्र. १८/११-अ, दि.२१.०२.२०२३ 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.३१.०८.२०२३ 


प्रस्तावना:- 

राज्य सेवेतील गट-अ आणि गट-ब मधील राजपत्रित अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी 
करण्यासाठी महसूली विभागनिहाय ६ प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी कार्यालयांतर्गत वरील संदर्भ 
क्र.१ येथील दि.२८.१०.२००९ च्या शासन निर्णयान्वये खालील २४ अस्थायी पदांची निर्मिती करण्यात आली 
आहे -- 
१) प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी -६ पदे 
२) लघुलेखक (निम्नश्रेणी) -६ पदे 
३) लिपीक-टंकलेखक-६ पदे 
x) शिपाई -६ पदे 


या विभागाने वित्त विभागास सादर केलेल्या आकृतीबंधात वरील २४ अस्थायी पदांचा समावेह्ठा 
असून, या पदांना संदर्भ क्र. 2 येथील दि.२१.०२.२०२३ च्या आदेशान्वये देण्यात आलेली मुदतवाढ 
दि.३१.०८.२०२३ रोजी संपुष्टात आली आहे. संदर्भ क्र.३ येथील वित्त विभागाच्या दि.३१.०८.२०२३ च्या 
शासन निर्णयान्वये विभागांतर्गत अस्तित्वात असलेल्या अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार या २४ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी कार्यालयांतील २४ अस्थायी पदांना (सोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्रानुसार) दिनांक ०१.०९.२०२३ ते दिनांक २८.०२.२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः प्राविचौ- १४१८/प्र.क्र.१८/११-अ 


Pe सदर पदांच्या वेतन, भत्ते इत्यादी बाबींवरील खर्च सामान्य प्रशासन विभाग, मागणी क्र. "ए-४ 
प्रधानशिर्ष-२०५२, सचिवालयीन-सर्वसाधारण सेवा, ०९२ इतर कार्यालये (०२) विभागीय चौकशीकरीता 
विशेष अधिकारी — 


(०२)(०१) कोकण 

(०२)(०२) 
॥. (02)(03) नागपूर विभाग (२०५२ ०३०१), 
॥/. (02)(08) औरंगाबाद विभाग (२०५२ ०३१२), 
१/. (02)(04) नाशिक विभाग (२०५२ ०३७५) 
१५. (02)(0&) अमरावती विभाग (2042 ०३८४) 


या लेखाशिर्षाखालील सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


४. हे आदेश वित्त विभागाच्या शासन निर्णय, क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क दिनांक 
३१.०८.२०२३ अन्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित 
करण्यात येत आहेत. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.॥॥8॥8॥०5॥॥०.9०५.॥) या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संकेतांक २०२३०९०५१०४५०९२२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by VIDYA KAILAS PATIL 


VIDYA 
KAILAS PATIL ये 
(विद्या पाटील ) 
सोबत- विवरणपत्र कक्ष अधिकारी 
प्रत- 
१) सर्व विभागीय आयुक्त, 
gure विभागीय चौकशी अधिकारी कार्यालय, कोकण/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/ 
नाशिक/ अमरावती 


3) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२( लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 

४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई /नागपूर, 

५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर 
६) वित्त विभाग (व्यय -४) /अर्थ-१४/ आ.पु.क. मंत्रालय, मुंबई, 

७) कक्ष अधिकारी, कार्यासन-२५, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


) 
) 
) 
) 
) 
८) निवडनस्ती (99-39). 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः प्राविचौ- १४१८/प्र.क्र.१८/११-अ 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. प्राविचौ -१४१८/प्र.क्र.१८/११-अ, 


दिनांक: ०५ सप्टेंबर, २०२३ चे सहपत्र. 


अ.क्र विषय संबंधित पदे पदे निर्माण केल्याचा शासन । यापूर्वी अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
निर्णय व दिनांक मिळाल्याचा शासन निर्णय क्रमांक व 
दिनांक 
शिळी २ ३ mae 4 & 
7 प्रादेशिक विभागीय चौकशी पदनाम पदसंख्या एसपीओ- प्राविचौ-१४१८/प्र.क्र.१८/११-अ 
अधिकारी कार्यालयातील | १) प्रादेशिक विभागीय ६ (सहा) २८०७/प्र.क्र.२१/७/ ११-अ, | दि. २१ फेब्रुवारी, २०२३ 
२४ & अस्थायी पदांना) चौकशी अधिकारी दि. २८ ऑक्टोबर,२००९ 
मुदतवाढ मिळणेबाबत २) लघुलेखक (निम्नश्रेणी) ६ (सहा) 
३) लिपिक-टंकलेखक ६ (सहा) 
x) Pras ६ (सहा) 


Digitally signed by VIDYA KAILAS PATI 


L 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL. 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st 
2, 


168348421 d4bea7316b278662dea1 36c9acfe72 


KAILAS PATIL © 


(विद्या पाटील ) 
कक्ष अधिकारी 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


